महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः BAT १२१८/प्र.क्र.१०३/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १२ जून, २०१९ 


संदर्भ :- या विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०८.०५.२०१९ चे आदेशा 


FINA आदेठा 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (गट (ब) अराजपत्रित वेतनश्रेणी 
रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे रू.४३००) (सुधारित वेतनश्रेणी स्तर एस-१४ रु.३८६००-१२२८००) यांची सन २०१८- 


२०१९ या निवडसूची वर्षासाठी कक्ष अधिकारी (गट (ब) राजपत्रित - वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे 
रू.४८००) (सुधारित वेतनश्रेणी स्तर एस-१७ रु.४७६००-१५११००) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने पुढील तक्त्यातील 
स्तंभ क्र.(५) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या विभागात पदस्थापना करण्यात आली होती. सदर आदेझ्ामध्ये 


प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील सहायक कक्ष अधिकारी यांची 


कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीअंती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. (६) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
विभागामध्ये सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे.:- 


अ श्री/ नाव सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा | सुधारित पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती विभाग विभाग 
१ २ 3 8 दु ग 
१ श्री अभय भंडारी सामान्य प्रशासन विभाग | झालेय शिक्षणव । सामान्य प्रशासन विभाग 
(राजशिष्टाचार) क्रीडा विभाग (राजशिष्टाचार) 
२) | at प्र.गु.पवार उच्च व तंत्रशिक्षण वित्त विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग विभाग 
3) श्री शै.ऱं.खाडे विधि व न्याय विभाग । सार्वजनिक आरोग्य | विधिव न्याय विभाग 
विभाग 
४ श्री. प्रे.ज्ञा.सोनटक्के सार्वजनिक आरोग्य वैद्यकिय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग औषधी द्रव्ये विभाग विभाग 
५) श्री. रा.डी.धाडणकर कृषि व पदुम विभाग मृद व जलसंधारण कृषि व पदुम विभाग 
विभाग 
६ | श्रीमती | न.नि.सावंत जलसंपदा विभाग शालेय शिक्षण व जलसंपदा विभाग 
क्रीडा विभाग 
२. संदर्भाधीन दिनांक ०८.०५.२०१९ रोजीच्या आदेशातील अन्य अटी व शार्ती कायम राहतील, तसेच हे 


आदेडा तत्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः BAT १२१८/प्र.क्र.१०३/१४ब, दिनांक १२ जून, २०१९ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२१९४७४६९६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

३) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४ अ 

४ निवडनस्ती, का.क्र.१४ ब/संग्रहार्थ. 


